पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहराच्या 
कार्यक्षेत्रात असलेले पोलीस ठाणे कोराडी 
अंतर्गत पोलीस चौकी कोराडी देवी मंदिर 
उपलब्ध मनुष्यबळातून निर्माण करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-२६२३/प्र.क्र.५८/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १० जुले, २०२३. 


वाचा :- 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/कोराडी देवी 
मंदिर पोचौ-नागपूर शहाहर/३९/२०२३, दि.१७/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व. स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन 
दिनांक १७/०५/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहरचे कार्यक्षेत्रात असलेले 
पोलीस ठाणे कोराडी अंतर्गत नवीन पोलीस चौकी कोराडी देवी मंदिर निर्माण करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन |नणंय निर्णय:- 

पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहरच्या कार्यक्षेत्रात असलेले US ठाणे कोराडी अंतर्गत 
पोळीस चौकी कोराडी देवी मंदिर उपलब्ध मनुष्यबळातून निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. नवनिर्मित पोलीस चौकी कोराडी देवी मंदिर करिता आवश्‍यक असलेल्या पदांचे 
पदनिर्मितीचे आदेशा वित्त विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 
रर सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१०१७१४०४२३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-२६२३/प्र.क्र.५८/पोल-३ 


७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त, नागपूर, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 

११.सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१३.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१४.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


